RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ७, 


अंक - ४८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ ९ ते डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण ८ 


१४ , शके १९ ४० 


[ पृष्ठे ४८ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


सदस्य - सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 


नगर विकास विभाग 


१६ सप्टेंबर 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 

क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो. नाशिक / कलम २० ( ४) /मौजे मांडसांगवी, ग. नं . १३ / १/ ता. नाशिक /१३३० / २०१८.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदीनुसार नाशिक जिल्ह्याची 
सुधारित प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर केली असून , 

ती 
दिनांक २०१३ पासून अमलात आलेली आहे. आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे मांडसांगवी , तालुका नाशिक येथील 
गट नंबर १३/१, तालुका नाशिक मधील १६.३७ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे ज्यास “ उक्त जमीन ” असे संबोधले आहे) “ सार्वजनिक / निम - सार्वजनिक 
विभागात ( फक्त सिंहस्थ वापरासाठी) ” समाविष्ट आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . ४९ / 
१५/ नवि -१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत (यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय ” असे 
संबोधले आहे) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त जमिनीचा वापर विभाग बदलून , खालील अटींच्या अधीन राहून “सार्वजनिक /निम- सार्वजनिक विभाग ( फक्त सिंहस्थ 
वापरासाठी) ” ऐवजी, “ औद्योगिक विभाग ” असा बदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले होते व यानुसार उक्त 
अधिनियमाचे कलम २० , पोट - कलम (२) मधील तरतुदीनुसार उक्त जमीन खालील अटींच्या अधीन राहून “ औद्योगिक विभागात ” समाविष्ट 
करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते ( यापुढे ज्यास “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे) ; 

( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील . 
( २ ) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनीचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील . 


( ३ ) विषयाधीन जमिनीचेविकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. 


वि ( एच) ४०७ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


( ४ ) विषयाधीन जमिनीचेविकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ५ ) Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनीचेविकसन करताना अंमलात आणण्यात याव्या . 
( ६ ) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच विकसित 

रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी 
करण्यात यावी. 


( ७) विषयाधीन जमिनीच्या परिसरात गावठाणापासून १,००० मीटर अंतरात दुसऱ्या टप्प्यात रहिवास वापर अनुज्ञेय होऊ शकत असल्याने , 

प्रस्तावाखालील जागेत आवश्यक रुंदीचा Buffer Zone सोडणे आवश्यक राहील . 


, 


( ८ ) विषयाधीन जमिनीतून गेलेल्या पाटचारीचे क्षेत्राच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाचा ना - हरकत दाखला घेणे आवश्यक राहील. 
( ९) विषयाधीन जमीन रेल्वेलाईनला लागून असल्याने, रेल्वे विभागाकडून ना- हरकत दाखला घेणे आवश्यक राहील व तसेच फेरबदलाअंतर्गत 

रेल्वेलाईनखालील क्षेत्राची खातरजमा होणे आवश्यक राहील . 
( १० ) विषयाधीन जमीन नाशिक महानगरपालिका व मौजे मांडसांगवी या गावाच्या गावठाणापासून जवळ स्थित असल्याने, सदर जमिनीचे 

स्थान विचारात घेता, विषयाधीन वापरानुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचा ना - हरकत दाखला घेणे आवश्यक राहील. 
( ११) विषयाधीन जमिनीत प्रस्तावित करावयाची १० टक्के खुली जागा व १५ टक्के सार्वजनिक सुविधेची जागा, सलग एकाच ठिकाणी, राष्ट्रीय 

महामार्गालगत , पार्किंगच्या सुविधेसाठी सुलभरित्या जाणे- येण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित करण्यात यावी व सदरची जागा कायमस्वरूपी खुली 

ठेवून भविष्यात जेव्हा वाहनतळासाठी आवश्यकता लागेल तेव्हा शासनास विनामूल्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील. 
( १२) विषयांकित जमिनीवर निवासी प्रयोजनासाठी इमारत रेषा ही रस्त्याचे मध्यापासून ४०.०० मीटर असावी . परंतु विषयांकित जमीन ही 

औद्योगिक प्रयोजनार्थ असल्याने, रस्त्याचे मध्यापासून ५०.०० मीटर अंतरापर्यंत कुठलेही बांधकाम करता येणार नाही. 
( १३) विषयांकित जमिनीचा कोणत्याही औद्योगिक कारणासाठी वापर करताना, कोणतेही जाहिरात फलक लावताना सार्वजनिक बांधकाम 

विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. 
( १४ ) विषयांकित जमिनीत कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी स्वतंत्ररित्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील . 
( १५) विषयांकित जमिनीवर मुख्य रस्त्यास शासकीय नियमानुसार समांतर सेवा रस्त्याची तरतूद करण्यात यावी व मुख्य रस्त्यास 

जाणे- येणेकरिता जोडरस्त्याची परवानगी स्वतंत्ररित्या घेण्यात यावी. 


( १६) सदर विषयांकित जमिनीबाबत नगरपालिका / ग्रामपंचायत / तहसील यांचा ना - हरकत दाखला घेण्यात यावा. 
( १७) भविष्यात शासनास रस्ता रुंदीकरणासाठी विषयांकित गट नंबर / सर्व्हे नंबर मधील रस्त्यालगतची जागा आवश्यकता भासल्यास 

शासनास विना अटी व विना मोबदला द्यावी लागेल, ह्यासाठी बांधकामाची परवानगी घेतेवेळी रुपये १०० च्या मुद्रांकावर हमीपत्र देण्यात 
यावे. 


( १८ ) प्रस्तुत प्रकरणी शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले नियम / अटी ह्या अर्जदारावर बंधनकारक राहतील . 
( १ ९ ) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


.. 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९ ० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचेकलम १५१, पोट- कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र.क्र . ४९ /१५/ नवि -१३, 
दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० ( ३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत 


-- 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


سه 


/ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट -कलम ( ३) च्या तरतुदीनुसार सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग , नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो. नाशिक / कलम २० ( ३)/मौजे मांडसांगवी, गट नंबर १३/१, तालुका नाशिक / ३७८ , दिनांक २३ 

मार्च 

२०१८ अन्वये 
उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील अहवाल 
सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा , नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल सदस्य 
सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक ३० जुलै २०१८ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम जमा 
केल्यानंतर , कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा केला 
आहे. 


आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारानुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट - कलम ( ४) अन्वये उक्त 
फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना सुधारित करण्यात 
येत आहे. 


उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 


नोंद 


नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेतील मौजे मांडसांगवी, तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर १३/१ मधील १६.३७ 
हेक्टर जमिनीचा वापर , सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून “ सार्वजनिक/ निम - सार्वजनिक विभाग ( फक्त सिंहस्थ 
वापरासाठी) ” ऐवजी “ औद्योगिक विभाग ” असा बदलण्यात येत आहे. 


अटी 


( १ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकी हक्काबाबत प्रमाणिकरण नाही , फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनीच्या मालकी हक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील . 


( २) विषयांकित जमिनीमध्ये विकसन करणेपूर्वी उक्त जमीन वनसंज्ञेमध्ये येत नाही, याबाबत वन विभागाकडून “ ना -हरकत दाखला ” प्राप्त 

करून घेणे आवश्यक राहील. 


( ३ ) 


उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, सदर जमिनीचा विकास करणेबंधनकारक 
राहील . 


( ४ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र सार्वजनिक सुविधांकरिता प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 
( ५ ) विषयाधीन जमिनीचे विकसन करताना व विकास पश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ६ ) Rainwater Harvesting तसेच Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनीचेविकसन करताना अंमलात आणणे आवश्यक राहील . 


( ७ ) विषयाधीन जमिनीवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील . तसेच विकसित 

रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना पडताळणी 
करण्यात यावी. 


( ८ ) विषयाधीन जमिनीच्या परिसरात गावठाणापासून १००० मीटर अंतरात दुसऱ्या टप्प्यात “ रहिवास वापर " अनुज्ञेय होऊ शकत असल्याने, 

प्रस्तावाखालील जागेत आवश्यक रुंदीचा Buffer Zone सोडणे आवश्यक राहील. 


(९ ) विषयाधीन जमिनीतून गेलेल्या पाटचारीचे क्षेत्राच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाचा ना - हरकत दाखला घेणे आवश्यक राहील . 
( १० ) विषयाधीन जमीन रेल्वेलाईनला लागून असल्याने, रेल्वे विभागाकडून ना - हरकत दाखला घेणे आवश्यक राहील व तसेच फेरबदला 

अंतर्गत रेल्वेलाईनखालील क्षेत्राची खातरजमा होणे आवश्यक राहील . 
( ११ ) विषयाधीन जमीन नाशिक महानगरपालिका व मौजे मांडसांगवी या गावांच्या गावठाणापासून जवळ स्थित असल्याने, सदर जमिनीचे 

स्थान विचारात घेता , विषयाधीन वापरानुषंगाने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ यांचा ना - हरकत दाखला घेणे आवश्यक राहील. 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १९ ४० 


( १२) विषयाधीन जमिनीत प्रस्तावित करावयाची १० टक्के खुली जागा व १५ टक्के सार्वजनिक सुविधेची जागा , सलग एकाच ठिकाणी, राष्ट्रीय 

महामार्गालगत , पार्किंगच्या सुविधेसाठी सुलभरित्या जाणे- येण्याच्या दृष्टीने प्रस्तावित करण्यात यावी व सदरची जागा कायमस्वरूपी खुली 

ठेवून भविष्यात जेव्हा वाहनतळासाठी आवश्यकता लागेल तेव्हा शासनास विनामूल्य उपलब्ध करून देणे आवश्यक राहील . 
( १३) विषयांकित जमिनीवर निवासी प्रयोजनसाठी इमारत रेषा ही रस्त्याचे मध्यापासून ४०.०० मीटर असावी . परंतु विषयांकित जमीन ही 

औद्योगिक प्रयोजनार्थ असल्याने रस्त्याचेमध्यापासून ५०.०० मीटर अंतरापर्यंत कुठलेही बांधकाम करता येणार नाही. 
( १४) विषयांकित जमिनीचा कोणत्याही औद्योगिक कारणासाठी वापर करताना कोणतेही जाहिरात फलक लावताना सार्वजनिक बांधकाम 

विभागाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील . 


( १५) विषयांकित जमिनीत कोणतेही बांधकाम करण्यासाठी स्वतंत्ररित्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाची परवानगी घेणे बंधनकारक राहील . 


( १६ ) विषयांकित जमिनीवर मुख्य रस्त्यास शासकीय नियमानुसार समांतर सेवा रस्त्याची तरतूद करण्यात यावी व मुख्य रस्त्यास 

जाणे- येणेकरिता जोडरस्त्याची परवानगी स्वतंत्ररित्या घेण्यात यावी. 


( १७) सदर विषयांकित जमिनीबाबत नगरपालिका / ग्रामपंचायत / तहसील यांचा ना - हरकत दाखला घेण्यात यावा. 


( १८ ) भविष्यात शासनास रस्ता रुंदीकरणासाठी विषयांकित गट नंबर / सर्व्हे नंबर मधील रस्त्यालगतची जागा आवश्यकता भासल्यास , 

शासनास विना अटी व विना मोबदला द्यावी लागेल ह्यासाठी बांधकामाची परवानगी घेतेवेळी रुपये १०० च्या मुद्रांकावर हमीपत्र देण्यात 
यावे. 


( १ ९) प्रस्तुत प्रकरणी शासनाने वेळोवेळी प्रसिद्ध केलेले नियम / अटी ह्या अर्जदारावर बंधनकारक राहतील . 


( २० ) सदर जमिनीवरील अभिन्यासातील भूखंड यांची विक्री खालील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाची सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ५० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ९ ० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण १०० टक्के भूखंड विक्री अनुज्ञेय राहील . 
वरील बाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील. 


उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयात कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
राहील. 


( १) जिल्हाधिकारी, नाशिक 


( २) सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा , 


शाखा, नाशिक 


प्रस्तुत सूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक, नगररचना, 
नाशिक विभाग , नाशिक. 


नाशिक , १९ नोव्हेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


4 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


NOTIFICATION 


The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. NKDN /P.S.C./R.P . Nashik /Section 20 ( 3 ) /Mouze Mandsangvi, Gat No. 13 / 1 / taluka Nashik / 1330 / 
2018.- Whereas , the Governmenthas sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik District on dated 
21st June 2013 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan " ) under the provisions ofMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act") and has come into force 
with effect from 16th September 2013. And whereas , in the said Regional Plan , the land admeasuring 
about 16.37 hectare bearing Gat No. 13/1 ofMouze Mandsangvi, Taluka Nashik , District Nashik (hereinafter 
referred to as “ the said land”) is included in "Public / Semi-public Zone" (only for Sinhastha Purpose ); 

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 / C.R . 49 / 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as “ the said GovernmentResolution ") has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, for making changes in the use of land in the areas of sanctioned Regional Plans , and for that 
purpose constituted “Proposal Scrutiny Committee ”; 

and whereas; the “ Proposal Scrutiny Committee” constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that “ the said land" shall be deleted from " Public / Semi-public Zone " (only for Sinhastha 
Purpose ) and to be included in “ Industrial Zone ”, in accordance with the provisions of sub -section ( 2 ) of 
Section 20 of the said Act , subject to the following conditions (hereinafter referred to as “ the Proposed 
Modification ") : 


( 1 ) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
( 2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it. 


( 3 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 
(4 ) Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide water 

supply , waste water treatment, solid waste disposal / Management while developing the said 

land and after development of the said land at his own cost. 
(5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting, Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land. 
(6 ) It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare ,while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 

time of final sanction to development. 
(7 ) It shall be binding to keep buffer zone of required width in said land, as residential use is 

permissible upto 1,000 meters from gaothan boundary in second phase in surrounding area of 
said land . 


( 8 ) 


It is necessary to procure No -objection Certificate from Irrigation Department regarding Canal 
passing through the said land. 


( 9 ) It is necessary to procure No -objection Certificate from Railway Department regarding Railway 

line adjoining to the said land , and area ofRailway line under modification should be verified . 
( 10 ) The land is in the vicinity of Nashik Municipal Corporation and Mouje Mandsangvi gaothan , 

taking into account the location of the said land , it is necessary to procure No-objection Certificate 
from Pollution Control Board . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १९ ४० 


( 11) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space and 

10 per cent Open Space is continuous, at one place , adjoining to the National Highway, easy to 
approach for parking , and it should be always open and in future whenever required for parking 

purpose , make it available free of cost to the Government. 
( 12 ) The building line for residentialpurpose shall be 40 meters from the centre of road on the said 

land , but the land shall be use for Industrial Purpose , no construction is allowed within 50 
meters from the centre of road . 


( 13 ) It is necessary to procure prior permission from Public Works Department for erection of any 

advertisement board , for any industrial purpose on the said land . 
( 14 ) It is necessary to procure separate permission from Public Works Department for any 

construction on the said land . 


( 15 ) It is necessary to provide service road to the main road as per Government rules , and it is 

necessary to procure separate permission for approach road from main road . 
( 16 ) It is necessary to procure permission from Municipal Council / Grampanchayat / Tahsil Office 

for said land . 


(17 ) In future , whenever the land required for road widening to the Government from the said land, 

the land should be handed over to the Government without any terms and condition at free of 
cost. The Bond / Affidavit on Rs. 100 s stamp-paper shall be given at the time of Building 

permission , for the same. 
( 18 ) Rules , Regulation published by the Government time to time shall be binding to Applicant . 
( 19 ) It shall be binding to sale layout Plots of the said land as per table given below - 


Table 


Corelation of layout Plot with development of basic infrastructure 
( A ) After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots shall 

be permissible . 
(B ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots shall 
development of basic infrastructure . 

be permissible . 
( C ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots shall 
development of basic infrastructure . 

be permissible . 
( D ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots shall 
development of basic infrastructure . 

be permissible . 
(E ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots shall 
development of basic infrastructure . 

be permissible . 
and whereas, as per the provision of sub - section ( 1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS - 1815 /CR - 49 / 15 /UD - 13, dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 
20 ( 2 ), 20 ( 3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning. 

and whereas, in accordance with the provisions of sub - section ( 3 ) of Section 20 of the said act , Joint 
Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik vide Notice No. NKDN /P.S.C./R.P . Nashik / Section 20 
(3 )/Mouje Mandsangvi,Gat No. 13/1, taluka Nashik/378 , dated 23rd March 2018 has published the notice 
regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning ,Nashik Branch , Nashik was 
appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period . 

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member- Secretary , also the 
Proposal Scrutiny Committee , in the meeting dated 30th July 2018 accorded approval to this “ Proposal 
and directed Member Secretary to issue the final Notification according to sub - section (4 ) of Section 20 , 
after payment of the premium amount. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


09 


Now , therefore, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of Section 20 of the said act, 
Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said modification and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 21st June 2013 , as follows. 

In the said Regional Plan , the following New entry shall be added after the Last entry of the Schedule 
of Modifications . 


Entry 


In the sanctioned Revised Regional Plan , ofNashik District the allocation of the land admeasuring 
about 16.37 hectare bearing Gat No. 13/1 ofMouje Mandsangvi, taluka and district Nashik is changed from 
“ Public / Semi-Public Zone (only for Sinhastha purpose ) " to “ Industrial Zone ” as shown on the Plan , subject 
to the following Conditions. 


Conditions 


(1 ) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely 

respossible regarding any issue about ownership of the said land . 
(2 ) It shall be binding to get “No -objection Certificate ” from the Forest Department prior to 

development of the said land. 


( 3 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 


(4 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space . 


(5 ) Applicant / Developer shall make necessary self contained arrangements to provide water 

supply , waste water treatment, solid waste disposal /Management while developing the said 
land and after development of the said land at his own cost. 


(6 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land . 


( 7 ) 


It shall be binding to Applicant / Developer to plant 250 trees per Hectare , while developing the 
land and Plot Holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shallbe verified at the 
time of final sanction to development. 


(8 ) It shall be binding to keep buffer zone of required width in said land, as residential use is 

permissible upto 1000 meters from gaothan boundary in second phase in surrounding area of 
said land . 


(9 ) It is necessary to procure No-objection Certificate from Irrigation Department regarding Canal 

passing through the said land . 


( 10 ) It is necessary to procure No-objection Certificate from Railway Departmentregarding Railway 

line adjoining to the said land , and area of Railway line undermodification should be verified . 


( 11) The land is in the vicinity of Nashik Municipal Corporation and Mouje Mandsangvi gaothan , 

taking into account the location of the said land , it is necessary to procure No-objection Certificate 
from Pollution Control Board . 


( 12 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent Amenity Space and 

10 per cent Open Space is continuous , at one place , adjoining to the NationalHighway, easy to 
approach for parking, and it should be always open and in future whenever required for parking 
purpose , make it available free of cost to the Government. 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


( 13) The building line for Residential Purpose shall be 40 meters from the centre of road on the said 

land , but the land shall be use for Industrial Purpose , no construction is allowed within 50 
meters from the centre of road . 


( 14 ) It is necessary to procure prior permission from Public Works Department for erection of any 

advertisement board , for any Industrial Purpose on the said land . 
( 15 ) It is necessary to procure separate permission from Public Works Department for any 

construction on the said land . 


( 16 ) It is necessary to provide service road to the main road as per Government rules , and it is 

necessary to procure separate permission for approach road from main road . 
( 17 ) It is necessary to procure permission from Municipal Council / Grampanchayat / Tahsil Office 

for said land . 


( 18 ) In future , whenever the land required for road widening to the Government from the said land , 

the land should be handed over to the Government without any terms and condition and free of 
cost. The Bond / Affidavit on Rs . 100 s stamp -paper shall be given at the time of Building 

permission , for the same. 
( 19) Rules , Regulations published by the Government time to time shall be binding to Applicant. 
(20 ) It shall be binding to sale layout Plots of the said land as per table given below – 


Table 


Corelation of layout Plot with development of basic infrastructure 
( A ) After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots shall 

be permissible . 
(B ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots shall 
development of basic infrastructure . 

be permissible . 
( C ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots shall 
development of basic infrastructure . 

be permissible . 
( D ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots shall 
development of basic infrastructure . 

be permissible . 
( E ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots shall 
development of basic infrastructure . 

be permissible . 
In case of Non - Compliance , Layout Approval and Non - Agricultural premission shall liable to be 
cancelled . 


The part Plan showing the abovesaid sanctioned Modification shall be kept open for information of 
General Public during office hours on all working days at the following Offices: 

( 1 ) The Collector, Nashik 
(2 ) The Assistant Director of Town Planning, Nashik Branch , Nashik 
This Notice is also available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 

PRATIBHA BHADANE , 

Member - Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee and 

Joint Director of Town Planning , 
Nashik , 19th November 2018 . 

Nashik Division , Nashik . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


९ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


अनुसूची - एक 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १ ९ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे राजणगाव 
भूमापन क्रमांक/ 

संपादित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


जिल्हा जळगाव 


१ 


२ 


हे . आर 


५१३/१ 


० ०४ 


५१३/२ 


० 


०४ 


५१३/३ 


० ०५ 


५२३/२ 


O 


१० 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे राजणगाव / एसआर-१५६ / २०१६. - ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/एसआर -१५६/ २०१६ , दिनांक 
५ जुलै २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक " 
मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन 
मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 


१३ 


० ०२ 


५२८/१ 


० १४ 


५५ ९ 


० ०५ 


५६२ 


० ०८ 


" 


५१ ९ 


० ०५ 


.. 


५३० 


० 


११ 


आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


.. 


५३७/ २ - ब 


० 


०७ 


५३७/१ 


O 


०७ 


५६० 


० १ ९ 


५३० / १ - अ 


० ०५ 


.. 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे ; 
आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


५२ ९ 


० 


१२ 


५४३/ २ - अ 


० 


०४ 


.. 


५४५/१ 


.. 


० ०३ 


५४५/२ 


० ०२ 


.. 


५४५/३ 


० ०८ 


५४६/३ 


० 


१२ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


५३६/२ 


० १ ९ 


५२५ 


० १५ 


५२६/१ 


० ०५ 


५२६/२ 


० 


०१ 


५२७/ १ - ब + १ - अ 


० २० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी, 
चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव 
यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


५२७/२ 


० ०२ 


५४४ 


० ०४ 


.. 


५१५ 


० २० 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


अनुसूची - एक 


चालू 


( २ ) 


संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 
पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनींचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनींवर 
बोजा व अडथळा करू नये. 


जिल्हा जळगाव, तालुका चाळीसगाव, मौजे राजणगाव 


संपादित क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


( ३) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 


१ 


२ 


हे . आर 


( ४) दुय्यम निबंधक , चाळीसगाव यांनी संपादनाखालील गटाच्या 

खरेदी-विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी . 


५३१ - ब 


० ०४ 


४५५ 


० १० 


४५४/१ 


० ११ 


.. 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी, जळगाव 

तथा समुचित शासन , जळगाव. 
ऑक्टोबर २०१८ . 


५५६/ २ - अ 


० 


१८ 


जळगाव , 


२ ९ 


५२२/१ 


० ०१ 


५२२/ २- ब / १ 


० ०४ 


५२२ / २- ब/ २ 


० १७ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३) अन्वये 


५२२/ २ - अ 


० १६ 


आदेश 


४५३ 


० ०२ 


अनुसूची - दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : मौजे राजणगाव, तालुका चाळीसगाव , जिल्हा 
जळगाव येथील खाजगी जमीन मुख्य कालवा वितरिकाकरिता भूसंपादन 
करणेबाबत . 


क्रमांक डीसी /कार्या ९- ब -१/ ३८२४/ २०१८.- पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश/ 
७६१५/२०१८ , दिनांक 

३१ ऑक्टोबर २०१८ 

चे पत्रानुसार अहमदनगर 
जिल्ह्यात सध्या स्थानिक प्रश्नांच्या संदर्भात राजकीय पक्ष व विविध 
संघटनेचे कार्यकर्ते यांचेवतीने उपोषण, मोर्चा, रास्ता रोको इत्यादी 
प्रकारचे आंदोलनात्मक कार्यक्रम चालू आहेत. तसेच सकल मराठा, 
धनगर व मुस्लिम समाजाचे वतीने आरक्षणासाठी व जायकवाडी 
धरणात पाणी सोडणे संदर्भात जिल्ह्यात ठिकठिकाणी आंदोलन चालू 
आहेत . तसेच दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१८ रोजी “दिवाळी ” हा हिंदू 
धर्मियांचा उत्सव जिल्ह्यात सर्वत्र साजरा करण्यात येणार आहे, 
याबाबत कळविले आहे . 


-- 


प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे राजणगाव, तालुका चाळीसगाव , 
जिल्हा जळगाव येथील खाजगी जमीन मुख्य कालवा वितरिकाकरिता 
भूसंपादन. 
समाजाला मिळणारे लाभ : सिंचन व पाणीपुरवठा 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


निरंक 


या पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण 
होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . म्हणून पोलिसांना कर्तव्य 
बजावताना अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी अहमदनगर जिल्हा 
महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम 
३७ ( १) ( ३) चे प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करणेबाबत पोलीस 
अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील पत्र, दिनांक ३१ ऑक्टोबर 
२०१८ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी खात्री झालेवरून 
मी , राहुली द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी, अहमदनगर, मला मुंबई 
पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ (१) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत व 
ठिकाणी कोणाही इसमास पुढील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे : 


टीप .- 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय, चाळीसगाव भाग, चाळीसगाव 
तसेच उपविभागीय अधिकारी , लघु पाटबंधारे विभाग, पाचोरा 
यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


११ 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


( अ) शस्त्रे, काठ्या , सोटे , तलवारी , भाले, सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल, अशी 
कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा सोडावयाची किंवा फेकावयाची 
उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे किंवा जमा 
करणे 


-- 


( क ) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


करणे ; 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२३१२/ १८५३ / सन २०१८.- श्री . आसाराम 
रघुनाथ कल्हापुरे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांना दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ ते 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१८ पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेचदिनांक ८ सप्टेंबर २०१८ च्या 
राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या कामकाजातून सूट मिळावी अशी विनंती 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आसाराम रघुनाथ कल्हापुरे यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शहादा या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


( ड ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणेकिंवा 
तयार करणे 


( इ ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 


.. 


, 


, 


( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 
हावभाव करणेकिंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे. 


श्री . आसाराम रघुनाथ कल्हापुरे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. आर . शेन्डगे, 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
शहादा यांनी सांभाळावा. 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत. 


( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे, तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आसाराम रघुनाथ कल्हापुरे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शहादा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शहादा या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , सप्टेंबर 

२०१८ . 


, 


( ब ) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम , धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 


६ 


( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे, अशा व्यक्ती. 


आदेश 


. 


प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ४ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
१८ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील . 


क्रमांक बी -२/ एमएच-५११/ १ ९ ०४/ सन २०१८.- श्री . कैलाशचंद्र 
लक्ष्मीनारायण व्यास तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
शहादा यांना दिनांक १४ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक १५ सप्टेंबर २०१८ 
पावेतो अशी एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १२ सप्टेंबर 
२०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक सप्टेंबर 

२०१८ कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक १३ व १६ सप्टेंबर २०१८ अनुक्रमे गणेश चतुर्थी 
व रविवार सुट्ट्यांसह) मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे . 


१७ 


प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे. 


राहुल द्विवेदी . 


जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर. 


अहमदनगर , २ नोव्हेंबर २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण व्यास यांना 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते कामावर रूजू होण्यास पात्र 
असल्याबद्लचे वैद्यकीय अधिकाऱ्याचे स्वास्थ्य प्रमाणपत्र दिनांक २१ 
सप्टेंबर २०१८ रोजी सादर केले आहे . 


श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण व्यास तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . बी . नाईकवाड , जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा यांनी सांभाळावा. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . आनंद देवीदासराव 
करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण 
व्यास तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


नंदुरबार , २१ सप्टेंबर २०१८ . 


आदेश 


नंदुरबार , ११ सप्टेंबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / एमएच -२४८३/ १ ९ ७० / सन २०१८.- श्री . पुष्कर हेमाद्री 
जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
धडगाव यांना दिनांक 

२४ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक २६ 

सप्टेंबर 

२०१८ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक २१ सप्टेंबर 
२०१८ कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो (दिनांक २२ व २३ सप्टेंबर २०१८ अनुक्रमे चौथा शनिवार 
व रविवार सुट्ट्यांसह) मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे 
मंजुरी देण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२१८३/ १ ९ ६९ / सन २०१८.- श्री . आनंद 
देवीदासराव करभाजन, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा , जिल्हा नंदुरबार यांना दिनांक 
११ सप्टेंबर २०१८ ते दिनांक १९ सप्टेंबर २०१८ पावेतो अशी एकूण ९ 
दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . आनंद देवीदासराव करभाजन यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार या पदी 
पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, धडगाव 
या पदी पर्यायी इसमाची नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्री . आनंद देवीदासराव करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
खालीलप्रमाणे ठेवण्यात आला होता . 


श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम. जी . मोरे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, तळोदा यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . ए. आर. कल्हापुरे , २ रे दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शहादा, दिनांक ११ ते १३ 
पावेतो . 


सप्टेंबर २०१८ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. पुष्कर हेमाद्री जोशी, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार, २१ सप्टेंबर २०१८ . 


श्री . एम . जी . मोरे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, तळोदा, दिनांक १३ ते १ ९ सप्टेंबर पावेतो . 


सप्टेंबर २०१८ 


, 


श्री . आनंद देवीदासराव करभाजन , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, अक्कलकुवा, जिल्हा नंदुरबार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


१३ 


आदेश 


श्री . मारोती गोविंदराव मोरे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा (जिल्हा नंदुरबार) यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एच . 
जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धडगाव यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


- 


क्रमांक बी -२/ एमएच-७७८ / १५३४ / सन २०१८.- श्रीमती खुर्शीद 
फकीर मोहम्मद खान , मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार यांना दिनांक 
१ ऑगस्ट २०१८ ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०१८ पावेतो अशी एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक ३१ जुलै २०१८ चे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मारोती 
गोविंदराव मोरे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, तळोदा (जिल्हा नंदुरबार ) या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती खुर्शीद फकीर मोहम्मद खान 
यांना मुख्य न्यायदंडाधिकारी, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे. 


अभय एस. वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , ६ ऑगस्ट २०१८. 


श्रीमती खुर्शीद फकीर मोहम्मद खान , मुख्य न्यायदंडाधिकारी , 
नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . जी . एच . पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ 
स्तर, नंदुरबार यांनी सांभाळावा. 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती खुर्शीद 
फकीर मोहम्मद खान, मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार ह्या वर 
नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 
मुख्य न्यायदंडाधिकारी , नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


१ 


क्रमांक बी -२/ एमएच-२५१७/ १३०१ / सन २०१८.- श्रीमती धनश्री 
रघुनाथ भंडारी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक १ जुलै २०१८ 
ते दिनांक १५ जुलै २०१८ पावेतो अशी एकूण १५ दिवसांची 
अर्धवेतनी रजा (महाराष्ट्र शासन , वित्त विभाग निर्णय क्रमांक अरजा 
१४ ९०/ १२/ सेवा -९ , दिनांक २८ जुलै १९९ ५ नुसार दिनांक १९ मे 
२०१८ रोजी संपणाऱ्या प्रसुती रजेस जोडून पुढे) याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


, 


नंदुरबार , २ ९ जुलै २०१८. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


, 


क्रमांक बी -२ / एमएचएनबी -२६६७/ १६१४/ सन २०१८.- श्री . मारोती 
गोविंदराव मोरे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग , तळोदा (जिल्हा नंदुरबार ) यांना दिनांक ६ ऑगस्ट 
२०१८ ते दिनांक ८ ऑगस्ट २०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा व दिनांक ५ ऑगस्ट २०१८ चे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो 
मुख्यालय सोडण्याची परवानगी याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . मारोती गोविंदराव मोरे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
तळोदा (जिल्हा नंदुरबार ) या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, तळोदा (जिल्हा नंदुरबार ) या 
पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती धनश्री रघुनाथ भंडारी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती जे. सी . 
गुप्ता , हल्ली ३ रे सहदिवाणी, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ 
खालील टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती धनश्री 
रघुनाथ भंडारी , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या 


- 


. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , नंदुरबार 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती ज्योतीमाला चंद्रशेखर गुप्ता यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


नंदुरबार , ३० जून २०१८ . 


, 


आदेश 


श्रीमती ज्योतीमाला चंद्रशेखर गुप्ता, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती डी . 
भंडारी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, नंदुरबार यांनी सांभाळावा. 


आर . 


क्रमांक बी -२/ एमएच -२४८३/ १४४ ९/ सन २०१८. - श्री . पुष्कर हेमाद्री 
जोशी, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धडगाव यांना दिनांक १९ जुलै २०१८ ते दिनांक २१ जुलै २०१८ पावेतो 
अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा व दिनांक १९ जुलै २०१८ 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक २३ जुलै २०१८ ( दिनांक २२ जुलै 
२०१८ रविवार सुट्टीसह ) मुख्यालय सोडण्याची परवानगीस याद्वारे 
कार्योत्तर मंजुरी देण्यात आली आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग , 
धडगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती ज्योतीमाला चंद्रशेखर 
गुप्ता, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, नंदुरबार ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार या पदी स्थानापन्न म्हणून काम 
करीत राहिल्या असत्या . 


अभय एस. वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम. जी . मोरे, दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , तळोदा यांच्याकडे ठेवण्यात येत आहे. 


नंदुरबार , २३ जुलै २०१८ 


आदेश 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पुष्कर हेमाद्री जोशी, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धडगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
धडगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
नंदुरबार , १ ९ जुलै २०१८ . 


क्रमांक बी -२ / १५२५ / सन २०१८.- श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण 
व्यास, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा 
यांना दिनांक १६ जुलै २०१८ ते दिनांक २० जुलै २०१८ पावेतो अशी 
एकूण ५ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण व्यास यांना 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात आले होते . 


, 


, 


क्रमांक बी -२/ एमएच-२५ ९ ५ / १४७७/ सन २०१८. - श्रीमती ज्योतीमाला 
चंद्रशेखर गुप्ता , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, नंदुरबार यांना दिनांक २३ जुलै २०१८ ते 
दिनांक २७ जुलै २०१८ पावेतो अशी एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा व 
दिनांक २१ जुलै २०१८ कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक ३० जुलै 
२०१८ चे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोची (दिनांक २८ व २९ जुलै २०१८ 
अनुक्रमे चौथा शनिवार व रविवार या सुट्ट्यांसह ) मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगीस याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण व्यास, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . बी . नाईकवाड, तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी सांभाळला 
होता. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


१५ 


आदेश 


श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण व्यास, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , शहादा यांनी रजेवरून परत आल्यानंतर ते 
कामावर रुजू होण्यास पात्र असल्याबद्दलचे वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे स्वास्थ्य 
प्रमाणपत्र दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी सादर केले आहे. 


३ 


रे 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . कैलाशचंद्र लक्ष्मीनारायण 
व्यास , तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते तर ते 
तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, शहादा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १२८ / सन २०१८.- श्री . बी . जी . पवार , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक २३ जुलै 
२०१८ ते २७ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ५ दिवसांची अर्जित रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २२ जुलै २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० जुलै २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . जी . पवार यांना 3 रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 3 रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


अभय एस. वाघवसे , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

नंदुरबार . 


नंदुरबार , २७ जुलै २०१८ . 


, 


प्रभारीजिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . बी . जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती एस . के . टोनपे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . बी . जी . पवार , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर, २४ जुलै २०१८ . 


. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १ ९ २/ सन २०१८.- श्री . एच . ए . एच . आय. 
हाश्मी , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक 
१६ जुलै २०१८ ते २० जुलै २०१८ रोजीची एकूण ५ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत 
येत आहे. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच . ए. एच . आय. हाश्मी यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५७/ सन २०१८.- श्रीमती जे. पी . सरपाते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी यांची दिनांक २४ जुलै 
२०१८ ते २७ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ४ दिवसांची वैद्यकीय रजा 
याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक ३० जुलै २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती जे. पी . सरपाते यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एच. ए. एच. आय. हाश्मी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पी . व्ही . सपकाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता. 


, 


कनिष्ठ स्तर , 


श्री . एच . ए. एच . आय. हाश्मी, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते , सहदिवाणी न्यायाधीश, 

पाथर्डी 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २३ जुलै २०१८ . 


श्रीमती जे . पी . सरपाते, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी 
ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २ ९ ते डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९ ४० 


सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, पाथर्डी या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिल्या असत्या . 


सु . व्य . माने , 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . व्ही . चतुर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


प्रभारी जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर . 


अहमदनगर , २४ जुलै २०१८. 


श्री . पी . व्ही. चतुर , जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. एम. कुलकर्णी, तदर्थ जिल्हा न्यायाधीश-४ व 
सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा /१६८ / सन २०१८.- श्री . व्ही . डब्ल्यू . हूड , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक २३ जुलै २०१८ व २४ जुलै २०१८ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक २२ जुलै 
२०१८ रोजी कर्मचारी भरती प्रक्रियेनंतर ते दिनांक २५ जुलै २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 


श्री . पी . व्ही. चतुर , जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २७ जुलै २०१८ . 


आदेश 


येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही. डब्ल्यू. हूड यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३६ / सन २०१८.- श्री . एन. एम. श्रीमंगले , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांची 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१८ ते १० ऑगस्ट २०१८ रोजीची एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच 
दिनांक ७ ऑगस्ट २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपासून ते दिनांक 
१३ ऑगस्ट २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे . 


श्री . व्ही . डब्ल्यू . हूड , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एन. एम . श्रीमंगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


. 


श्री. व्ही. डब्ल्यू . हूड, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २१ जुलै २०१८ . 


श्री . एन . एम . श्रीमंगले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


- 


आदेश 


श्री . एन. एम . श्रीमंगले , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 

रमेश रे. देशमुख, 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८० / सन २०१८.- श्री . पी . व्ही . चतुर , जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
३० जुलै २०१८ ते १ ऑगस्ट २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक २७ जुलै २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


३ 


अहमदनगर , 


७ 


ऑगस्ट 

२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


१७ 


आदेश 


न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात येत आहे. 


दिनांक १६ 


ते 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १६५/ सन २०१८.- श्री . एच. एस . सातभाई , 
जिल्हा न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 

ऑगस्ट 

२०१८ १८ ऑगस्ट २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करणेत येत आहे . तसेच दिनांक 
१५ ऑगस्ट २०१८ रोजी ध्वजारोहनानंतर ते दिनांक २० ऑगस्ट 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे. 


श्री . पी . व्ही . चतुर , तर्थजिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते तर्थजिल्हा न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ९ जुलै २०१८ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच . एस . सातभाई यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-८ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


९ 


श्री . एच. एस . सातभाई, जिल्हा न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . आर . नावंदर , जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १०३/ सन २०१८.- श्रीमती के . व्ही . बोरा , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
यांची दिनांक ९ जुलै २०१८ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात 
आलेली किरकोळ रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी 
दिनांक ९ जुलै २०१८ ते दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . व्ही . बोरा यांना तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


- 


, 


श्री . एच. एस . सातभाई, जिल्हा न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -८ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , ७ ऑगस्ट २०१८ . 


श्रीमती के. व्ही . बोरा , तर्थजिल्हा न्यायाधीश -५ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी. व्ही . चतुर , तदर्थ जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/१८०/ सन २०१८.- श्री . पी . व्ही . चतुर , तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक १३ जून २०१८ ते १५ जून २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक १२ 
जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १८ जून २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती के . व्ही . बोरा , तर्थजिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या तदर्थजिल्हा न्यायाधीश-५ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


अहमदनगर , १७ जुलै २०१८ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . व्ही. चतुर यांना तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ८ / सन २०१८.- श्री . एस. व्ही . माने , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची दिनांक 
१८ जुलै २०१८ ते दिनांक २० जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच दिनांक 
१७ जुलै २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ जुलै 
२०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


श्री . पी. व्ही . चतुर , तर्थजिल्हा न्यायाधीश-६ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एन. चौरे , तदर्थ जिल्हा 


. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . व्ही . माने यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


रमेश रे . देशमुख, 
प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , १८ जुलै २०१८. 


-- 


श्री . एस . व्ही. माने, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस . आर . जगताप, जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


श्री . एस . व्ही . माने , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


रमेश रे . देशमुख, 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १७८ / सन २०१८.- श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक २ जुलै २०१८ ते दिनांक ४ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १ जुलै २०१८ रोजीपासून ते दिनांक ५ 
जुलै २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या 
परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर . 


अहमदनगर , १८ जुलै २०१८ . 


प्रधान जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १००/ सन २०१८.- श्री . आर . डी . पाटील , 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांची 
दिनांक २३ जुलै २०१८ ते दिनांक २५ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करणेत येत आहे. तसेच 
दिनांक २२ जुलै २०१८ रोजी विभागीय चौकशीचे कामकाजानंतर ते 
दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १ जुलै २०१८ रोजीपासून ते दिनांक ५ जुलै २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्रीमती एम. व्ही . देशपांडे, जिल्हा 
न्यायाधीश-७ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्री . व्ही . व्ही . बांबर्डे, जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . आर. डी . पाटील यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , ३० जून २०१८ . 


आदेश 


. 


श्री . आर. डी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एम . एन. सलीम , जिल्हा न्यायाधीश -१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


, 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १४४/ सन २०१८.- श्री . एस . एस . शर्मा, 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर यांची दिनांक 
११ जून २०१८ ते १५ जून २०१८ रोजीची एकूण ५ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा दिनांक ११ जून २०१८ रोजीपासून ते दिनांक १८ जून २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . आर . डी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


१ ९ 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शर्मा यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , संगमनेर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री. एस. एस . शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
न्यायीक कार्यभार श्री . आर. डी. पाटील , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार 
श्री . एच. एच. भोसले, जिल्हा न्यायाधीश -३ व सहायक सत्र न्यायाधीश, 
संगमनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ १७९/ सन २०१८.- श्री . के . आर. पेठकर , 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव यांची 
दिनांक ११ जून २०१८ ते दिनांक १५ जून २०१८ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक ८ जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १८ जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १८ जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . के . आर . पेठकर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्री . एस . एस. शर्मा, जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
संगमनेर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेले नसते , 
तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, संगमनेर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , २२ जून २०१८ . 


श्री . के . आर . पेठकर , जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ८ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक १८ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, 
कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १३९ / सन २०१८.- श्री . ए . बी . भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांची 
दिनांक २ जुलै २०१८ ते दिनांक ४ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
३० जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ जुलै २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात 
येत आहे . 


, 


श्री . के . आर . पेठकर , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 

रमेश रे . देशमुख, 
प्रभारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


अहमदनगर , २८ जून २०१८ . 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . भिल्लारे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . ए. बी . भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश - ९ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . ए. बी. भिल्लारे , जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते जिल्हा न्यायाधीश -६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १७८ / सन २०१८.- श्री . एम . एन . सलीम , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांची 
दिनांक २५ जून २०१८ ते २९ जून २०१८ रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . एम . एन . सलीम यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , श्रीरामपूर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २८ जून २०१८ . 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १९ ४० 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


श्री . एम . एन . सलीम , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २५ जून २०१८ ते दिनांक 
२ ९ जून २०१८ रोजीपर्यंत श्री . आर. डी . पाटील , जिल्हा 
न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १८७/ सन २०१८.- श्रीमती आर . आर . 
देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
यांची दिनांक २५ जुलै २०१८ ते दिनांक १७ जुलै २०१८ रोजीची 
एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


श्री . एम . एन . सलीम , जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


अहमदनगर , २८ जून २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती आर . आर. देशपांडे यांना ६ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे. 


६ 


वे 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १६/ सन २०१८.- श्री . ए. पी . रघुवंशी, 
जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांची 
दिनांक १८ जून २०१८ ते २२ जून २०१८ रोजीची एकूण ५ 
दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर. आर. देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . एस . पाटील , ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी . रघुवंशी यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कोपरगाव 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्रीमती आर. आर. देशपांडे, ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ६ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , २५ जुलै २०१८ . 


आदेश 


श्री . ए . पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक १८ जून २०१८ ते दिनांक 
२२ जून २०१८ रोजीपर्यंत श्री . के . आर. पेठकर , जिल्हा 
न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६०/ सन २०१८.- श्रीमती व्ही . पी . पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक ६ 
ऑगस्ट २०१८ ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत प्रसूती रजेवर 
असल्यामुळे त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ६ ऑगस्ट 
२०१८ रोजीपासून ते दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ रोजीपर्यंत श्री . पी . 
के . अहिर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . ए. पी . रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


अहमदनगर , २६ जुलै २०१८ . 


आदेश 


रमेश रे . देशमुख, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १२८ / सन २०१८.- श्री . बी . जी . पवार , 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक 
२७ जुलै २०१८ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली 
अर्जित रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे . 


अहमदनगर , २८ जून २०१८ . 


अहमदनगर , २७ जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


२१ 


आदेश 


आदेश 


दिनांक २८ 


मे 


५ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १३९ / सन २०१८.- श्री . ए. बी. भिल्लारे , 
जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजीची १ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. बी . भिल्लारे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ४०/ सन २०१८.- श्रीमती के . एस. नावंदर , 
७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
२८ मे २०१८ ते दिनांक ३ जून २०१८ रोजीची मंजूर करण्यात 
आलेली उन्हाळी सुट्टी याद्वारे रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी 

२०१८ ते दिनांक ५ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३९ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस . नावंदर यांना ७ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ७ 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 

श्रीमती के . एस . नावंदर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . पी . नलगे , ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती के . एस . नावंदर , ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ७ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , ३१ जुलै २०१८ . 


श्री . ए. बी . भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एस. जी . इनामदार , जिल्हा न्यायाधीश -९ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . ए. बी . भिल्लारे, जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-६ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ७ जुलै २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १०४ / सन २०१८.- श्रीमती पी . पी . भारसाकडे 
वाघ , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची 
दिनांक १६ जुलै २०१८ ते दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ यांना 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती एस . पी . नलगे, ८ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्रीमती पी . पी . भारसाकडे- वाघ , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित 
रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या 


क्रमांक कार्यव्य /रजा/ ९ १/ सन २०१८.- श्रीमती डी . एम . भंडे, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक 
६ जुलै २०१८ ते दिनांक ७ जुलै २०१८ रोजीची एकूण २ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती डी . एम . भंडे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्रीमती डी . एम . भंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . बी . जी . पवार, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 

श्रीमती डी . एम . भंडे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
श्रीरामपूर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर, ६ जुलै २०१८ . 


असत्या . 


अहमदनगर , १६ जुलै २०१८ . 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


आदेश 


४ 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १८१/ सन २०१८.- श्रीमती के . एस . बाकरे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक २ जुलै 
२०१८ ते दिनांक ४ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ३० 
जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ५ जुलै २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


श्री . एस. एम . बोमीडवार , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , ६ जुलै २०१८ . 


- 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस . बाकरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


६ 


५ 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ९ ४/ सन २०१८.- श्री . पी . पी . केस्तीकर , 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर यांची दिनांक 
२ जुलै २०१८ ते दिनांक ६ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ५ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २ जुलै 
२०१८ रोजीपासून ते दिनांक ६ जुलै २०१८ रोजीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्रीमती के . एस . बाकरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री. पी . एस. चांदगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्रीमती के . एस . बाकरे , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . पी . केस्तीकर यांना सचिव , 
जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


अहमदनगर , ६ जुलै २०१८ . 


श्री . पी . पी . केस्तीकर , सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . पी . एस . चांदगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १८४ / सन २०१८.- श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर यांची दिनांक ९ जुलै 
२०१८ ते दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक ७ जुलै २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजीच्या 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्री . पी . पी . केस्तीकर, सचिव , जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते, तर ते सचिव, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , ७ जुलै २०१८. 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . बी . तोष्णीवाल यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १५४ / सन २०१८.- श्री . डी . एस . कोलते , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
१६ जुलै २०१८ ते दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच 
दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
१९ जुलै २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
न्यायीक कार्यभार श्री . आर. डी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, श्रीरामपूर यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


२३ 


६ 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . एस. कोलते यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


२०१८ ते दिनांक ६ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची वैद्यकीय 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी. एन. कोकाटे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, पारनेर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . डी . एस . कोलते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. डी . पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


, 


श्रीमती पी. एन . कोकाटे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . एम . ए. पठाण , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . डी . एस . कोलते , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , १० जुलै २०१८ . 


, 


श्रीमती पी . एन. कोकाटे , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पारनेर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पारनेर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १७ जुलै २०१८ . 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५ ९/ सन २०१८.- श्री . एस . एस. शिंदे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक ११ 
जुलै २०१८ ते दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याची परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १५५/ सन २०१८.- श्री . एस . डी . पाटील , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
१ ९ जुलै २०१८ ते दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक 
१८ जुलै २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २३ जुलै 
२०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी 
देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . एस . शिंदे यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्री . एस . एस . शिंदे , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . पी . कासट , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एस . डी . पाटील यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


. 


श्री . एस . एस . शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १० जुलै २०१८ . 


श्री . एस . डी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. ए. खंडाळे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . एस . डी . पाटील , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , १७ जुलै २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ८८/ सन २०१८.- श्रीमती पी . एन. कोकाटे , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पारनेर यांची दिनांक ४ जुलै 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


आदेश 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६०/ सन २०१८.- श्रीमती व्ही . बी . पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक १८ जुलै 
२०१८ ते दिनांक २० जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १७ जुलै २०१८ 
रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती पी . व्ही . राऊत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 
अहमदनगर , १८ जुलै २०१८ . 


आदेश 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८६/ सन २०१८.- श्री . ए. पी . मोहिते , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक १६ जुलै 
२०१८ रोजीची एक दिवसाची मंजूर करण्यात आलेली किरकोळ 
रजा याद्वारे रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी दिनांक १६ जुलै 
२०१८ ते दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


. 


श्रीमती व्ही . बी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . पंकज के. अहिर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . ए. पी . मोहिते यांना दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


- 


श्रीमती व्ही . बी. पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 
अहमदनगर , १८ जुलै २०१८ . 


श्री . ए. पी . मोहिते , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त न्यायिक 
कार्यभार श्री. ए. पी. रघुवंशी, जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , कोपरगाव यांचेकडे व प्रशासकीय कार्यभार श्री . डी . पी . 
कासट , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे . 


आदेश 


- 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / १३० / सन २०१८.- श्रीमती पी . व्ही . राऊत, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांची दिनांक 
२३ जुलै २०१८ ते दिनांक २५ जुलै २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
२६ जुलै २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . ए. पी . मोहिते , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


अहमदनगर , १ ९ जुलै २०१८ . 


आदेश 


रे 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती पी . व्ही . राऊत यांना २ 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे . तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , नेवासा या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा / ११०/ सन २०१८.- श्री . पी . एन . देशपांडे, 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
१६ जुलै २०१८ ते दिनांक १८ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ 
दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . एन . देशपांडे यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


३ 


रे 


श्रीमती पी . व्ही . राऊत, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , नेवासा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती ए. बी . निवारे , सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


२५ 


श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . डी . पी . कासट , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर , कोपरगाव यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


. 


. 


रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ७ जुलै २०१८ रोजी रात्री 
१०.०० वाजेपर्यंत मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . बी . हंबीरे यांना १० वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी 
पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त 
ठेवण्यात येत आहे . 


. 


श्री . पी . एन . देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर, १९ जुलै २०१८ . 


कोपरगाव 


श्री . डी . बी . हंबीरे , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्रीमती आर. एस . भोसले - नरसाळे , ११ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 


आदेश 


२ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८८ / सन २०१८.- श्री . डी . पी . कासट , 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांची दिनांक 
६ जून २०१८ ते दिनांक ८ जून २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक ५ जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक ११ जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . पी . कासट , २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, कोपरगाव या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्री . डी . बी . हंबीरे , १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते १० वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगरया 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
अहमदनगर , २ जुलै २०१८ . 


आदेश 


श्री . डी . पी . कासट , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ५ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक 
८ जून २०१८ रोजीपर्यंत श्री . पी. एन. देशपांडे, ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव यांचेकडे व दिनांक ९ जून 
२०१८ ते दिनांक ११ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
श्री . एस. एस. शिंदे, सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , कोपरगाव 
यांचेकडे ठेवण्यात आलेला होता . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ८७/ सन २०१८.- श्री . डी . जी . पटवे , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी यांची दिनांक २५ 
जून २०१८ ते दिनांक ३० जून २०१८ रोजीची एकूण ६ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २४ जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक २ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय 
सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . डी . जी . पटवे यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे. 


श्री . डी . पी . कासट , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
कोपरगाव हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 

स्तर , कोपरगाव 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
अहमदनगर , २ जुलै २०१८ . 


श्री . डी . जी . पटवे, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्रीमती जे. पी . सरपाते, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , पाथर्डी यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


श्री . डी . जी . पटवे , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
पाथर्डी हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 

रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , पाथर्डी या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


तर 


ते 


२ 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ ११६/ सन २०१८.- श्री . डी . बी . हंबीरे , 
१० वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक 
५ जुलै २०१८ ते दिनांक ७ जुलै २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. दिनांक ४ जुलै २०१८ 


अहमदनगर , २२ जून २०१८ . 


३ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


आदेश 


श्रीमती व्ही . बी . पाटील, सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या 
पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


५ 


अहमदनगर , २६ जून २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १५६/ सन २०१८.- श्रीमती एस. एस. पाटील , 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, अहमदनगर यांची दिनांक 
२५ जून २०१८ ते दिनांक ३० जून २०१८ रोजीची एकूण ६ 
दिवसांची अर्जित रजा दिनांक २४ जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन 
वेळेनंतर ते दिनांक २ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत 
मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती एस . एस . पाटील यांना ५ 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी 
इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात 
येत आहे . 


आदेश 


वे 


२ रे 


३ 


५ 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ९ ० / सन २०१८.- श्री . पी . के . अहिर , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा यांची दिनांक २८ जून 
२०१८ ते दिनांक ३० जून २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २७ जून २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक २ जुलै २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


श्रीमती एस . एस . पाटील, ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस. डी . पाटील, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पी . के . अहिर यांना २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


, 


श्रीमती एस . एस . पाटील , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर, अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर 
गेल्या नसत्या तर त्या ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या. 


श्री . पी . के . अहिर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. बी . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


अहमदनगर , २२ जून २०१८ . 


. 


आदेश 


श्री . पी . के . अहिर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


३ 


अहमदनगर , २६ जून २०१८ . 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ ६०/ सन २०१८.- श्रीमती व्ही . बी . पाटील , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांची दिनांक २७ जून 
२०१८ ते दिनांक २९ जून २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २६ जून २०१८ 
रोजीच्या कार्यालयीन वेळेनंतर ते दिनांक ३० जून २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत मुख्यालय सोडण्याच्या परवानगीसह मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


आदेश 


३ 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती व्ही . बी . पाटील यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात येत 
आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत सहदिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर, श्रीगोंदा या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८१/ सन २०१८.- श्रीमती के . एस . बाकरे , 
दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांची दिनांक ११ जून 
२०१८ ते दिनांक १३ जून २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती के . एस . बाकरे यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे. 


श्रीमती व्ही . बी . पाटील , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , 
श्रीगोंदा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . आर. बी . कुलकर्णी, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर , श्रीगोंदा यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


२७ 


आदेश 


. 


श्रीमती के . एस . बाकरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार दिनांक ८ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर 
ते दिनांक १० जून २०१८ रोजीपर्यंत श्रीमती जे . एम. परदेशी, 

रे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , अहमदनगर यांचेकडे व 
दिनांक ११ जून २०१८ ते दिनांक १४ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी . एस. चांदगुडे, सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , अहमदनगर यांचेकडे ठेवण्यात येत आहे. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १ ९ २ / सन २०१८.- श्री . हाश्मी एच . ए. एच . 
आय. , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांची दिनांक 
११ जून २०१८ ते दिनांक १५ जून २०१८ रोजीची एकूण 
५ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


३ 


श्रीमती के . एस . बाकरे , दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
अहमदनगर ह्या वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या 
नसत्या तर त्या दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, अहमदनगर या पदी 
स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . हाश्मी एच. ए . एच . आय . यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, जामखेड या पदावर पुनर्नियुक्त 
करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर, जामखेड या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत 
आहे . 


अहमदनगर , २७ जून २०१८ . 


आदेश 


श्री . हाश्मी एच . ए . एच. आय ., दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर, 
जामखेड यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक ८ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर व दिनांक 
१८ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . पी . व्ही . 
सपकाळ , सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , जामखेड यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता. 


क्रमांक कार्यव्य / रजा/ १८४/ सन २०१८.- श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , 
दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर यांची दिनांक १८ जून 
२०१८ ते दिनांक २० जून २०१८ रोजीची एकूण ३ दिवसांची अर्जित 
रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . हाश्मी एच. ए. एच . आय ., दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर , 
जामखेड हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर , जामखेड या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . बी . बी . तोष्णीवाल यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदावर पुनर्नियुक्त करण्यात 
येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत दिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , श्रीरामपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


वि . वा . हुड 


जिल्हा न्यायाधीश-१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 

अहमदनगर . 


- 


अहमदनगर , २७ जून २०१८ . 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल, दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार दिनांक १५ जून २०१८ रोजी कार्यालयीन वेळेनंतर व 
दिनांक १६ जून २०१८ रोजीपर्यंत व दिनांक १८ जून २०१८ ते 
दिनांक २१ जून २०१८ रोजीच्या कार्यालयीन वेळेपूर्वीपर्यंत श्री . आर. 
डी . पाटील , जिल्हा न्यायाधीश-२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , 
श्रीरामपूर यांचेकडे व दिनांक १७ जून २०१८ रोजी श्री . बी . यु . 
चाधरी, दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , नेवासा यांचेकडे ठेवण्यात 
आलेला होता . 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


. 


क्रमांक कार्यव्य/ रजा/ १६५/ सन २०१८.- श्री . एच. एस . सातभाई , 
जिल्हा न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर यांची 
दिनांक २९ जून २०१८ ते दिनांक १ जुलै २०१८ रोजीची एकूण 
३ दिवसांची वैद्यकीय रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


श्री . बी . बी . तोष्णीवाल , दिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
श्रीरामपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, श्रीरामपूर या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . एच . एस . सातभाई यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर या पदावर 
पुनर्नियुक्त करण्यात येत आहे. तसेच त्यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश -११ व सहायक सत्र न्यायाधीश, अहमदनगर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


. 


अहमदनगर , २७ जून २०१८ . 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


श्री . एच. एस . सातभाई , जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे 
पदाचा अतिरिक्त कार्यभार दिनांक २९ जून २०१८ रोजीपासून ते 
दिनांक १ जुलै २०१८ रोजीपर्यंत श्री . आर. एम . कुलकर्णी, तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व सहायक सत्र न्यायाधीश , अहमदनगर यांचेकडे 
ठेवण्यात आलेला होता. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . पवन हरीविजय बनसोड यांना दिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


श्री . एच. एस. सातभाई, जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत वैद्यकीय 
रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा न्यायाधीश-११ व सहायक सत्र 
न्यायाधीश, अहमदनगर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 


श्री . पवन हरीविजय बनसोड , दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. जे. गि -हे , दिवाणी न्यायाधीश , 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , दोंडाईचा यांचेकडेस 
सोपविण्यात आला होता. 


, 


वि . वा . हुड 


प्रभारी प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 


, 


अहमदनगर . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . पवन हरीविजय बनसोड , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 
हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 
या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , ८ ऑगस्ट २०१८ . 


अहमदनगर , ३ जुलै २०१८ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


आदेश 


क्रमांक आस्था /४७०३ / सन २०१८. प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश , नाशिक खालीलप्रमाणे आदेश करीत आहेत. 


. 


, 


श्री . एस. डब्ल्यू. उगले, ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, निफाड यांना संदर्भिय शासन निर्णयांमध्ये नमूद केल्यानुसार 
( ३०) दिवसांची अर्जित रजा, फक्त रजा रोखीकरणाकरिता १ एप्रिल 
२०१८ ते ३१ मार्च २०२० या गटवर्षाकरिता प्रत्यक्षात अर्जित रजेच्या 
सुविधेचा लाभ न देता मंजूर करण्यात येत आहे. 

सदर आदेशाची नोंद श्री . एस. डब्ल्यू . उगले , ३ रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , निफाड यांचे सेवापुस्तकात घेण्यात यावी. 

सुर्यकांत सो . शिंदे, 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, 

अहमदनगर . 


क्रमांक बी -१ / ३ ९ ४३ / सन २०१८. - श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक ७ ऑगस्ट 
२०१८ ते दिनांक ९ ऑगस्ट २०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . शैलेश रंगनाथ उगले यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . शैलेश रंगनाथ उगले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर, जिल्हा न्यायाधीश-३ 
व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . शैलेश रंगनाथ उगले, 
जिल्हा न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -२ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ८ ऑगस्ट २०१८ . 


नाशिक , २७ जून २०१८ . 


प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक बी -२/ ३ ९ ४५/ सन २०१८.- श्री . पवन हरीविजय बनसोड, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिंदखेडा 
यांना दिनांक ४ ऑगस्ट २०१८ ते दिनांक ७ ऑगस्ट २०१८ पावेतो 
अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा मुख्यालय सोडण्याचे परवानगीसह 
याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


२ ९ 


आदेश 


न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


. 


क्रमांक बी -१/ ४०३० / सन २०१८.- श्री . योगेश अशोक राणे , जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक १६ ऑगस्ट 
२०१८ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १ ९ ऑगस्ट २०१८ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस 
जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट 
२०१८ रोजीचे ध्वजारोहण समारंभ संपल्यानंतरपासून ते दिनांक 
२० ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण, तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . आर. उगले , जिल्हा न्यायाधीश -२ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . योगेश अशोक राणे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . योगेश अशोक राणे , 
जिल्हा न्यायाधीश -१ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे, १३ ऑगस्ट २०१८ . 


आदेश 


३ 


. 


श्री . योगेश अशोक राणे, जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए . डी . क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . योगेश अशोक राणे , 
जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे, १३ ऑगस्ट २०१८ . 


क्रमांक बी -१/ ४०६५/ सन २०१८. - श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १६ ऑगस्ट 
२०१८ ते दिनांक १८ ऑगस्ट २०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ ( स्वातंत्र्य दिन) व १९ ऑगस्ट 
२०१८ ( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर करण्यात 
येत आहे . तसेच दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे ध्वजारोहण 
समारंभानंतरपासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


- 


रजेवरून परत आल्यावर श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे यांना ४ थे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


. 


. 


१६ ऑगस्ट 


ते दिनांक १८ 


श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त 
कार्यभार श्री . संतोष हणमंत गरड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -१/ ४०३१/ सन २०१८.- श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
२०१८ 

ऑगस्ट २०१८ पावेतो अशी एकूण 
३ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ (स्वातंत्र्य दिन) व 
१९ ऑगस्ट २०१८ (रविवार) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक १४ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेनंतरपासून ते दिनांक २० ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची व दिनांक १५ ऑगस्ट २०१८ 
रोजीचे ध्वजारोहण समारंभास मे . जिल्हा न्यायालय , जळगाव येथे 
उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, 
४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे ह्या वर नमूद 

केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेल्या नसत्या तर त्या ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिल्या असत्या . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण यांना तर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तदर्थजिल्हा 


धुळे , १४ ऑगस्ट २०१८. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


आदेश 


क्रमांक बी -१/ ३६ ९ ०/ सन २०१८. - श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
२४ जुलै २०१८ ते २६ जुलै २०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे. 


श्री . धिरज प्रमोद काळे , ३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . एस . यु. न्याहारकर , ४ थे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . धिरज प्रमोद काळे , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते, तर ते 
३ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


. 


धुळे , २७ जुलै २०१८ . 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . वाय. ए . राणे,जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता. 


आदेश 


- 


क्रमांक बी -२ / ३७५० / सन २०१८.- श्री . संतोष हणमंत गरड , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक १६ जुलै २०१८ 
ते १९ जुलै २०१८ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


५ 


वे 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हणमंत गरड यांना 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


धुळे , २६ जुलै २०१८. 


आदेश 


श्री . संतोष हणमंत गरड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होतो. 


. 


१ 


श्री . संतोष हणमंत गरड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले 


क्रमांक बी -२/ ३७५६ / सन २०१८.- श्री . धिरज प्रमोद काळे , ३ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे यांना दिनांक ३० जुलै २०१८ ते १ ऑगस्ट २०१८ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २९ जुलै २०१८ रोजीचे लघुलेखक (निम्नश्रेणी) पदाच्या परीक्षेचे 
कामकाज संपल्यानंतर ते दिनांक २ ऑगस्ट २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


आहे . 


५ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हणमंत गरड , 
वे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . धिरज प्रमोद काळे यांना 3 रे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे या पदी 
पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ३ 
रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे 
पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


धुळे , ३० जुलै २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १९ ४० 


३१ 


आदेश 


श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . राजू अशोक शिवरात्री, सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे . 


क्रमांक बी -१ / ३५६१/ सन २०१८.- श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
२३ जुलै २०१८ ते २५ जुलै २०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची 
अर्जित रजा दिनांक २२ जुलै २०१८ ( रविवार ) रोजीचे सुट्टीस जोडून 
याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच दिनांक २१ जुलै २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक २६ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण यांना तदर्थ 
जिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत तर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


, 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे , १२ जुलै २०१८. 


आदेश 


श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , तर्थजिल्हा न्यायाधीश -१ व सहायक 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एच . सैयद, जिल्हा न्यायाधीश-५ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . मोहन गुलाबराव चव्हाण , 
तर्थजिल्हा न्यायाधीश-१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते तदर्थजिल्हा 
न्यायाधीश -१ व सहायक सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून 
काम करीत राहिले असते . 


क्रमांक बी -२/ ३४२४/ सन २०१८. - श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर , 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे यांना दिनांक १६ जुलै २०१८ ते दिनांक १८ जुलै २०१८ 
पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक १५ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून 
ते दिनांक १ ९ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 


, 


धुळे , २० जुलै २०१८ . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर यांना २ रे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


आदेश 


, 


श्री . श्रीमंत द्वारकादास चक्कर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ 
स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . दस्तगीर रजेखान 
पठाण , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -१/ ३४०५/ सन २०१८. - श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यांना दिनांक १२ जुलै २०१८ व दिनांक १३ जुलै २०१८ पावेतो अशी 
एकूण २ दिवसांची अर्जित रजा दिनांक १४ जुलै २०१८ ( दुसरा शनिवार ) 
व दिनांक १५ जुलै २०१८ (रविवार ) रोजीचे सुट्टयांना जोडून याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे . तसेच दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजीचे 
कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १६ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन 
वेळेपूर्वीपावेतो 

मुख्यालय सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे. 
रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . श्रीमंत द्वारकादास 
चक्कर , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे , १३ जुलै २०१८ . 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


आदेश 


५ 


वे 


क्रमांक बी -१/ ३४२५/ सन २०१८.- श्री . संतोष हणमंत गरड , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक ६ जुलै २०१८ ते 
९ जुलै २०१८ पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची परिवर्तित रजा याद्वारे 
मंजूर करण्यात येत आहे. 


पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. एच. सैयद, जिल्हा न्यायाधीश -५ व 
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस तसेच दिनांक १४ जून 
२०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक १८ जून २०१८ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतोचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. डी. 
क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे 
यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता. 


, 


. 


, 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हणमंत गरड यांना ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत 
येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . योगेश अशोक राणे, 
जिल्हा न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


धुळे, ६ जुलै २०१८ . 


- 


श्री . संतोष हनमंत गरड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 

श्री . संतोष हणमंत गरड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांनी रजेवरून परत आल्यावर वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर केले 


- 


आदेश 


आहे . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हणमंत गरड , 
५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत परिवर्तित रजेवर गेले नसते , तर ते ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत 
राहिले असते . 


क्रमांक बी -२ / ३२८०/ सन २०१८.- श्री . अतुल भानुदास जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
शिरपूर यांना दिनांक ५ जुलै २०१८ ते ७ जुलै २०१८ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे . 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अतुल भानुदास जाधव यांना सहदिवाणी 
न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या 
पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, 
शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने 
सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


धुळे , १३ जुलै २०१८. 


आदेश 


. 


श्री . अतुल भानुदास जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील 
त्यांचे पदाचा व त्यांचेकडेस सोपविण्यात आलेला श्री . संभाजी सोपानराव 
देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . अरविंद साहेबराव 
पंडागळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे. 


- 


- 


क्रमांक बी -२/ ३२५६ / सन २०१८.- श्री . योगेश अशोक राणे , जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे यांना दिनांक ५ जून 
२०१८ 

ते 

१५ जून २०१८ पावेतो अशी एकूण ११ दिवसांची अर्जित रजा 
दिनांक १६ जून २०१८ (रमजान ईद ) व दिनांक १७ जून २०१८ 
( रविवार ) रोजीच्या सुट्ट्यांना जोडून याद्वारे मुख्यालय सोडण्याचे 
परवानगीसह मंजूर करण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . योगेश अशोक राणे यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 
करणेत येत आहे . तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा 
न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या 
नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले 
होते . 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अतुल भानुदास जाधव , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर 
ते सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , 
शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 
धुळे, ७ जुलै २०१८. 


श्री . योगेश अशोक राणे , जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त सत्र 
न्यायाधीश, धुळे यांचेदिनांक ५ जून २०१८ ते दिनांक १४ जून २०१८ 
रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतोचे अनुपस्थितीचे कालावधीतील त्यांचे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


३३ 


आदेश 


आदेश 


५ 


, 


क्रमांक ३०७५/ सन २०१८. - श्री . संतोष हेमंत गरड , वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे यांना दिनांक २६ जून २०१८ ते २८ जून 
२०१८ पावेतो अशी एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर 
करण्यात येत आहे. 


क्रमांक बी -२ /३१०९/ सन २०१८.- श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख, 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांना दिनांक ४ जुलै २०१८ ते दिनांक ७ जुलै २०१८ 
पावेतो अशी एकूण ४ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत 
आहे. तसेच दिनांक ३ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतर ते 
दिनांक ७ जुलै २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपावेतो मुख्यालय 
सोडण्याची परवानगी देण्यात येत आहे . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हेमंत गरड यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


श्री . संतोष हेमंत गरड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे , ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हेमंत गरड , 

वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे हे वर नमूद केलेल्या 
कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
वरिष्ठ स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख यांना 
२ रे सहदिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व 
न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


५ 


धुळे , २८ जून २०१८ . 


श्री . संभाजी सोपानराव देशमुख , २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, 
कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे वरीलप्रमाणे 
रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. अतुल भानुदास 
जाधव , सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम 
वर्ग, शिरपूर यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 


, 


आदेश 


क्रमांक बी -१/ ३०७५/ सन २०१८.- श्री . संतोष हेमंत गरड , ५ वे 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर, धुळे यांना दिनांक २९ जून २०१८ 
रोजीची १ दिवसांची वाढीव अर्जित रजा याद्वारे कार्योत्तर मंजूर करण्यात 
येत आहे. 


१ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संभाजी सोपानराव 
देशमुख, २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , 
प्रथम वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते तर ते २ रे सहदिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते . 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . संतोष हेमंत गरड यांना ५ वे सहदिवाणी 
न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे . 
तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश , 
वरिष्ठ स्तर, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता 
नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात येत आहे . 


धुळे , २९ जून २०१८ . 


. 


आदेश 


३ 


श्री . संतोष हेमंत गरड , ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार 
श्रीमती अर्चना श्रीपत नलगे, ४ थे सहदिवाणी न्यायाधीश , वरिष्ठ स्तर , 
धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात येत आहे . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . संतोष हेमंत गरड , 
सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ स्तर , धुळे हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत 
अर्जित रजेवर गेले नसते तर ते ५ वे सहदिवाणी न्यायाधीश, वरिष्ठ 
स्तर , धुळे या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते . 
धुळे , ३० जून २०१८ . 


क्रमांक बी -१ / २९ ७३ / सन २०१८.- श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश-३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे यांना दिनांक 
१८ जून २०१८ ते दिनांक २१ जून २०१८ पावेतो अशी एकूण 
४ दिवसांची अर्जित रजा कार्योत्तर मंजूर करण्यात येत आहे . 


५ 


वे 


रजेवरून परत आल्यावर श्री. अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर यांना जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , धुळे या पदी पुनर्नियुक्त 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


आदेश 


करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत जिल्हा न्यायाधीश 
३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची 
आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद रिक्त ठेवण्यात आले होते . 


, 


, 


श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश, धुळे यांचेवरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत त्यांचे पदाचा 
अतिरिक्त कार्यभार श्री . वाय. ए . राणे,जिल्हा न्यायाधीश-४ व अतिरिक्त 
सत्र न्यायाधीश , धुळे यांचेकडेस सोपविण्यात आला होता . 


- 


, 


३ 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन ) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अद्वैत दत्तात्रय क्षीरसागर , 
जिल्हा न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे हे वर नमूद 
केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते , तर ते जिल्हा 
न्यायाधीश -३ व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धुळे या पदी स्थानापन्न 
म्हणून काम करीत राहिले असते . 


- 


धुळे , २२ जून २०१८ . 


क्रमांक बी -२ / ३०४० / सन २०१८. - श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे , 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
यांना दिनांक २७ जून २०१८ ते दिनांक २९ जून २०१८ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २६ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
३० जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 

रजेवरून परत आल्यावर श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग , शिरपूर 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 

श्री . अरविंद साहेबराव पंडागळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम वर्ग, शिरपूर यांचे उपरोक्त उपस्थितीचे 
कालावधीत त्यांचे पदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री . ए. बी . जाधव , सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, शिरपूर यांनी 
सांभाळावा . 

महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम, १ ९ ८१ चा नियम ३९ खालील 
टीप -२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . अरविंद साहेबराव 
पंडागळे , दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, शिरपूर हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले 
नसते , तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, 
प्रथम वर्ग, शिरपूर या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले 
असते. 

श्याम छगनलाल चांडक , 
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 

धुळे . 
धुळे , २६ जून २०१८. 


आदेश 


क्रमांक बी -२ / ३००५/ सन २०१८.- श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
यांना दिनांक २७ जून २०१८ व दिनांक २९ जून २०१८ पावेतो अशी 
एकूण ३ दिवसांची अर्जित रजा याद्वारे मंजूर करण्यात येत आहे. तसेच 
दिनांक २६ जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेनंतरपासून ते दिनांक 
३० जून २०१८ रोजीचे कार्यालयीन वेळेपूर्वीपावेतो मुख्यालय सोडण्याची 
परवानगी देण्यात येत आहे. 


रजेवरून परत आल्यावर श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे यांना 
दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी पुनर्नियुक्त करणेत येत आहे. तसेच वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री 
या पदी पर्यायी इसमाच्या नेमणुकीची आवश्यकता नसल्याने सदरचे पद 
रिक्त ठेवण्यात येत आहे. 


. 


. 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


श्री . राजेश शिवाजीराव वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर 
व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचे वरीलप्रमाणे रजेच्या कालावधीत 
त्यांचेपदाचा अतिरिक्त कार्यभार श्री. राजू अशोक शिवरात्री, सहदिवाणी 
न्यायाधीश , कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, साक्री यांचेकडेस 
सोपविण्यात येत आहे. 


. 


Order 


महाराष्ट्र नागरी सेवा ( वेतन) नियम , १ ९ ८१ चा नियम ३ ९ खालील 
टीप-२ अन्वये प्रमाणित करण्यात येते की , श्री . राजेश शिवाजीराव 
वानखेडे, दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी , प्रथम 
वर्ग, साक्री हे वर नमूद केलेल्या कालावधीत अर्जित रजेवर गेले नसते 
तर ते दिवाणी न्यायाधीश, कनिष्ठ स्तर व न्यायदंडाधिकारी, प्रथम वर्ग, 
साक्री या पदी स्थानापन्न म्हणून काम करीत राहिले असते. 


No. EST/ 4547/ 2018.- Ex - post -facto sanction to 
the Commuted leave for three ( 3) days from 
3 rd July 2018 to 5th July 2018 is hereby 
granted to Shri. S. B. Kale , 2nd Joint Civil 
Judge , Senior Division , Niphad . 

Certified that Shri. S. B. Kale would have 
continued to officiate in the post of 2nd Joint 
Civil Judge , Senior Division , Niphad , if he had 
not proceeded on leave for the period from 3rd 
July 2018 to 5th July 2018 [Note 2 below Rule 
39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services ( Pay ) Rules , 
1981] . 


धुळे , २५ जून २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


३५ 


Charge during the absence of Shri. S. B. 
Kale , 2nd Joint Civil Judge, Senior Division , 
Niphad is kept with Shri. S. W. Ugle , 3rd Joint 
Civil Judge , Senior Division , Niphad. 
Nashik , 16th July 2018 . 


kept with Smt. P. V. Hingne, 10th Joint Civil Judge , 
Senior Division , Nashik . 
Nashik , 12th July 2018 . 


Order 
No. EST /4594 / 2018.- Earned leave for five (5 ) 
days from 21st July 2018 to 25th July 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
20th July 2018 after office hours to 26th July 2018 
before office hours is hereby granted to Shri. S. T. 
Doke, Chief JudicialMagistrate , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. S. T. Doke , 
Chief JudicialMagistrate , Nashik is kept with Smt. 
S. C. Jadhav, Joint Civil Judge , Senior Division and 
Additional Chief Judicial Magistrate , Nashik . 

Certified that Shri. S. T. Doke would have 
continued to officiate in the post of Chief Judicial 
Magistarate , Nashik , if he had not proceeded on 
leave for the period from 21st July 2018 to 25th 
July 2018 [Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra 
Civil Services (Pay) Rules , 1981 ). 
Nashik , 18th July 2018 . 


Order 
No. EST/ 4294 / 2018.- The Principal District and 
Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the 
following order : 

Commuted leave for two ( 2 ) days on 2nd July 
2018 and 3rd July 2018 is hereby granted as an 
Ex-post- facto sanction to Shri . J. P. Zapate , District 
Judge - 6 and Additional Sessions Judge , Nashik . 

Charge during the absence of Shri. J. P. Zapate , 
District Judge -6 and Additional Sessions Judge , 
Nashik was kept with Smt. S. S. Nair , District 
Judge - 7 and Additional Sessions Judge , Nashik . 

Certified that Shri . J. P. Zapate would have 
continued to officiate in the post of District Judge - 6 
and Additional Sessions Judge , Nashik , if he had 
not proceeded on leave for the period from 2nd July 
2018 and 3rd July 2018 [Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981). 
Nashik , 7th July 2018 . 


Read.- (1 ) Hon ble High Court, Bombay letter No. 

JOTI/2116 / 327 / 2018 , dated 2nd July 

2018 . 
(2 ) District Court, Nashik Order No. EST/ 

09/4028/2018 , dated 3rd July 2018 . 
( 3 ) Hon ble High Court , Bombay letter No. 

JOTI/2116 /360 /2018 , dated 10th July 
2018 . 

Order 
No. EST/09 /4425 / 2018.- In partial modification 
of this office order under reference No. 2 , the 
Principal District and Sessions Judge , Nashik is 
pleased to pass the following order : 

Shri. H. U. Joshi, 12th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik is nominated for the newly 
promoted Civil Judges , Senior Division for 
Orientation Programme scheduled to be held from 
21st July 2018 ( instead of 28th July 2018 to 
1st August 2018 ) at the Maharashtra Judicial 
Academy, Uttan , Thane. He is also permitted to 
leave headquarter with effect from 19th July 2018 
after office hours till he return from Uttan . 

During the absence of Shri.H.U. Joshi, 12th Joint 
Civil Judge, Senior Division , Nashik the charge 
along with the additional charge of the Court of 
11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik is 


Order 
No. EST/ 3815 /2018.- The Principal District and 
Sessions Judge , Nashik is pleased to pass the 
following order : 

Half Pay leave for five ( 5 ) days on 29th June 2018 
to 3rd July 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 28th June 208 after 
office hours to 4th July 2018 before office hours is 
hereby granted to Shri . S. S. Jahagirdar, Joint Civil 
Judge , Senior Division , Niphad . 

Charge during the absence of Shri. S. S. 
Jahagirdar, Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad is kept with Shri. S. B. Kale , 2nd Joint Civil 
Judge , Senior Division ,Niphad . 

Certified under Note - 2 below Rule 39 of the 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that 
Shri. S. S. Jahagirdar would have continued to 
officiate in the post of Joint Civil Judge , Senior 
Division , Niphad , if he had not proceeded on Half 
leave from 29th June 2018 to 3rd July 2018 . 

SURYAKANT S. SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashiik . 


Nashik , 26th June 2018 . 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/4575 /2018.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


در) 


1 

1 


Shri . R. H.Mohammed , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Earned leave for four (4 ) days from 18th July 2018 
to 21st July 2018 suffixing Sunday falling on 22nd 
July 2018 with permission to leave headquarter with 
effect from 17th July 2018 after office hours to 23rd 
July 2018 before office hours . 
Ex - post- facto sanction to the Commuted leave for 
two (2 ) days on 12th July 2018 and 13th July 2018 . 


2 


Shri . B. L. Jogdand, 
Adhoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period. 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


در 


1 


Shri . R. H.Mohammed , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Shri . B. S. Mahajan , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


2 


Shri. B. L. Jogdand , 
Adhoc District Judge - 1 and 
Assistant Sessions Judge , Nashik . 


Shri. G. P. Deshmukh , 
District Judge - 10 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 17th July 2018 . 


Order 


No. EST /4626 /2018.– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


2 


1 

1 


Shri. S. C. Khati , 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge, Nashik . 


Earned leave for five (5 ) days from 11th June 2018 
to 15th June 2018 prefixing holidays falling on 9th 
June 2018 and 10th June 2018 and suffixing holidays 
falling on 16th June 2018 and 17th June 2018 with 
permission to leave headquarters with effect from 
8th June 2018 after office hours to 18th June 2018 
before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


३७ 


Shri. P. P. Kulkarni, 
Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon 


Earned leave for three ( 3 ) days from 25th July 2018 
to 27th July 2018 suffixing holidays falling on 28th 
August 2018 and 29th August 2018 with permission 
to leave headquarters with effect from 24th July 2018 
after office hours to 30th July 2018 before office 
hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period . 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


برا 


Shri . S. C. Khati, 
District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. U.M.Nandeshwar, 
District Judge - 3 and AdditionalSessions Judge , 
Nashik 


2 . 


Shri. P. P. Kulkarni, 
Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon 


Shri. S. G. Landge, 
Joint Civil Judge, Senior Division , Malegaon . 


Nashik , 19th July 2018 . 


Order 


No. EST/4883 / 2018.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


در 


Shri. J. P. Jhapate , 
District Judge -6 and Additional 
Sessions Judge, Nashik . 


Ex -post- facto sanction to the extension of Earned 
leave for one ( 1 ) day i.e. from 27th July 2018 with 
permission to leave headquarters till 29th July 2018 
before remand work is hereby granted in 
continuation of Earned leave from 23rd July 2018 
to 26th July 2018 previously granted . 


2 


Shri. S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik 


Earned leave for three (3 ) days from 30th July 2018 
to 3rd August 2018 . 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period . 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 

3 


1 


2 


Shri. J. P. Jhapate , 
District Judge - 6 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Smt. S. S. Nair , 
District Judge- 7 and Additional Sessions Judge, 
Nashik . 


2 


Shri . S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Shri . H.U. Joshi, 
12th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Nashik , 30th July 2018 . 


Order 


No. EST/5238 /2018.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


در 


Shri . R. H.Mohhammed , 
District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Earned leave for five (5 ) days from 20th August 
2018 to 24th August 2018 prefixing Sunday falling 
on 19th August 2018 and suffixing holidays falling 
on 25th August 2018 and 26th August 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
19th August 2018 after office hours to 27th August 
2018 before office hours . 


2 


Shri. R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Earned leave for three (3 ) days from 8th August 
2018 to 10th August 2018 suffixing holidays falling 
on 11th August 2018 and 12th August 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
7th August 2018 after office hours to 13th August 
2018 before office hours . 


3 


Shri . H. U. Joshi, 
12th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 8th August 
2018 to 10th August 2018 suffixing holidays falling 
on 11th August 2018 and 12th August 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
7th August 2018 after office hours to 13th August 
2018 before office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १९ ४० 


३ ९ 


4 


Shri. S. W.Ugale , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Niphad . 


Earned leave for six (6 ) days from 16th August 2018 
to 21st August 2018 prefixing holiday falling on 15th 
August 2018 and suffixing holidays falling on 22nd 
August 2018 with permission to leave headquarter 
with effect from 15th August 2018 after flag hoisting 
ceremony to 23rd August 2018 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


1 


Shri . R. H.Mohhammed , 
District Judge- 1 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


Shri. B. S.Mahajan , 
District Judge - 2 and AdditionalSessions Judge , 
Malegaon . 


Shri. S. P. Naik -Nimbalkar, 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri . R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 
Shri . H. U. Joshi, 
12th Joint Civil Judge, Senior 
Division , Nashik . 


3 


Shri . S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


4 


Shri . S. W.Ugale , 
3rd Joint Civil Judge , Senior 
Division , Niphad . 


Shri . S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad. 


Nashik , 8th August 2018 . 


Order 


No. EST/5295 / 2018.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


2 


Smt. S. C. Jadhav , 
Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 16th August 
2018 to 18th August 2018 prefixing falling on 15th 
August 2018 and suffixing holidays falling on 19th 
August 2018 with permission to leave headquarter 
with effect from 15th August 2018 after flag hoisting 
ceremony to 20th August 2018 before office hours . 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक- नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १९ ४० 


2 


Smt. P. V. Hingne , 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Earned leave for two (2 ) days from 13th August 
2018 and 14th August 2018 prefixing holiday falling 
on 11th August 2018 and 12th August 2018 and 
suffixing holidays falling on 15th August 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
10th August 2018 after office hours to 14th August 
2018 before office hours . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period . 


( ID) 


Sr. 


Name and Designation 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties. 


No. 


2 


در 


Shri . R. V. Bhakta , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Smt. S. C. Jadhav, 
Joint Civil Judge, Senior Division , 
Nashik 
Smt. P. V. Hingne, 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik 


2 


Shri. S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Nashik , 9th August 2018 . 


Order 


No. EST/5309 /2018.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


2 


1 

1 


Shri . J. P. Zapate , 
District Judge -6 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 


Ex-post- facto sanction to the Commuted leave for 
four (4 ) days from 6th August 2018 to 9th August 
2018 prefixing Sunday holiday falling on 5th August 
2018 . 


2 


Shri. J. W. Gaikwad , 
6th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Ex- post-facto sanction to the Commuted leave for 
two (2 ) days on 30th July 2018 and 31st July 2018 . 


3 


Shri. S. G. Landge , 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Malegaon . 


Ex - post- facto sanction to the Commuted leave for 
twelve (12 ) days from 24th July 2018 to 4th August 
2018 suffixing Sunday falling on 5th August 2018 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


89 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


JudicialOfficers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


1 
1 


Shri . J. P. Zapate , 
District Judge - 6 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Shri. S. T. Pandey, 
District Judge -9 and Additional Sessions Judge , 
Nashik on 6th August 2018 and with 
Shri . M. S. Bodhankar, 
District Judge - 9 and Additional Sessions Judge , 
Nashik from 7th August 2018 to 9th August 2018 . 


2 


Shri . J. W.Gaikwad , 
6th JointCivil Judge , Senior Division , Nashik . 


Shri. D. J. Endait , 
7th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


3 


Shri. S. G. Landge , 
Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


Shri. A. K. Deshmukh , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Malegaon . 


Nashik , 10th August 2018 . 


Order 


No. EST /4677 / 2018.– The Principal District and Sessions Judge, Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


در) 


2 


Shri. J. P. Zapate , 

Earned leave for four ( 4 ) days from 23rd July 
District Judge - 6 and Additional 

2018 to 26th July 2018 prefixing Sunday falling on 
Sessions Judge , Nashik . 

22nd July 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 21st July 2018 after 

office hours to 27th July 2018 before office hours . 
Shri. S. M. Belkar, 

Earned leave for seven (7 ) days from 21st July 
District Judge - 3 and Additional 

2018 to 27th July 2018 suffixing holidays falling on 
Sessions Judge , Malegaon . 

28th July 2018 and 29th July 2018 with permission 
to leave headquarter with effect from 20th July 
2018 after office hours to 30th July 2018 before 

office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period . 

( 11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 


2 . 


3 


1 


Smt. S. S. Nair, 
District Judge -7 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Shri. J. P. Zapate , 
District Judge -6 and Additional 
Sessions Judge , Nashik . 
Shri . S. M. Belkar, 
District Judge - 3 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


2 


Shri. B. S.Mahajan , 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Nashik , 20th July 2018 . 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५ , २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १९४० 


Order 


No. EST/4754 /2018.- The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


2 


1 


Shri. P. R. Deshmukh , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Earned leave for two (2 ) days on 25th July 2018 
and 26th July 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 24th July 2018 after 
office hours to 27th July 2018 before office hours . 


Shri. S. W.Ugale , 

Half Pay leave for three (3 ) days from 30th July 
3rd Joint Civil Judge , 

2018 to 1st August 2018 suffixing holidays falling 
Senior Division , Niphad . 

on 28th July 2018 and 29th July 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
27th July 2018 after office hours to 2nd August 

2018 before office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts. 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave 
during the above period . 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 


1 


2 


3 


Shri. P. R. Deshmukh , 
District Judge- 6 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Shri. S. C. Khati, 
District Judge - 2 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


2 


Shri . S. W.Ugale , 
3rd Joint Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


Shri . S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Nashik , 23rd July 2018 . 


Order 


No. EST /4295 /2018.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names. 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


1 


Shri. R. G.Waghmare , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Niphad 


Ex-post-facto sanction to the Commuted leave 
for three ( 3 ) days from 28th June 2018 to 30th 
June 2018 suffixing Sunday falling on 1st July 
2018 . 


2 


Shri. B. L. Jogdand , 
Ad -hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Niphad. 


Ex -post- facto sanction to the Commuted leave 
for four (4 ) days from 2nd July 2018 to 5th July 
2018 prefixing Sunday falling on 1st July 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


OC 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not procedded on leave 
during the above period . 


( 11 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


w 


Shri. S. C. Magare , 
The then District Judge - 1 and Additional Sessions 
Judge , Niphad . 


Shri. R. G.Waghmare , 
District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Niphad . 
Shri. B. L. Jogdand , 
Ad-hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Niphad 


2 


Shri. G. P. Deshmukh , 
District Judge - 10 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Nashik , 6th July 2018 . 


Order 


No. EST/ 3943/2018.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


2 


1 

1 


Shri . B. S. Mahajan , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 28th June 
2018 to 30th June 2018 suffixing Sunday falling 
on 1st July 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 27th June 2018 after 
office hours to 2nd July 2018 before office hours . 


2 Shri. S. S. Tambe , 

Earned leave for two (2 ) days from 2nd July 2018 
Civil Judge, Senior Division , 

and 3rd July 2018 prefixing Sunday falling on 1st 
Nashik 

July 2018 with permission to leave headquarter 
with effect from 30th June 2018 after office hours 

to 4th July 2018 before office hours . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not procedded on leave 
during the above period . 


( II ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


w 


Shri. B. S. Mahajan , 
District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Shri. S. M. Belkar, 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


2 


Shri . S. S. Tambe , 
Civil Judge , Senior Division , 
Nashik 


Smt. S. C. Jadhav, 
Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


Nashik , 30th June 2018 . 


Order 


No. EST/3739 /2018.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 
Sr. No. Name and Designation 

Period 
2 


3 


Shri . J. P. Zapate , 
District Judge - 6 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Shri . S. C. Sirsat , 
Ad -hoc District Judge - 1 and 
AdditionalSessions Judge , 
Malegaon . 


Earned leave for four ( 4 ) days from 5th June 2018 
to 8th June 2018 suffixing holidays falling on 9th 
June 2018 and 10th June 2018 with permission to 
leave headquarter with effect from 4th June 2018 
after office hours to 11th June 2018 before office 
hours . 
Earned leave for six ( 6 ) days from 12th March 
2018 to 17th March 2018 prefixing holidays falling 
on 10th March 2018 and 11th Marxh 2018 and 
suffixing Sunday falling on 18th March 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
9th March 2018 after office hours to 19th March 
2018 before office hours . 


3 


Shri . S. C. Sirsat, 
Ad -hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Malegaon 


Earned leave for three ( 3 ) days from 11th April 
2018 to 13th April 2018 suffixing holidays falling 
on 14th April 2018 and 15th April 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
10th April 2018 after office hours to 16th April 2018 
before office hours . 


4 


Shri . S. V. Jadhav , 
5th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Earned leave for three (3 ) days from 13th June 
2018 to 15th June 2018 suffixing holidays falling 
on 16th June 2018 and 17th June 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
12th June 2018 after office hours to 17th June 
2018 before office hours . 


5 


Smt. P. V. Hingne , 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 31st May 
2018 to 2nd June 2018 suffixing Sunday falling on 
3rd June 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


84 


6 


Smt. P. V. Hingne , 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Ex-post- facto sanction to the Extension of Earned 
leave for six (6 ) days from 3rd June 2018 to 8th 
June 2018 suffixing holidays falling on 9th June 
2018 and 10th June 2018 is hereby granted in 
continuation of Earned leave from 31st May 2018 
to 2nd June 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 


Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial 
Officers would have continued to officiate in their respective posts had they not procedded on leave 
during the above period . 


( ID ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 

3 


2 


1 


Shri. J. P. Zapate , 
District Judge -6 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Smt. S. S. Nair , 
District Judge -7 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


2 


Shri. S. C. Sirsat, 
Ad -hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Malegaon 


Shri . S. M. Belkar, 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


درا 


Shri . S. C. Sirsat, 
Ad -hoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Shri . S. M. Belkar, 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


4 


Shri . S. V. Jadhav, 
5th Joint Civil Judge, Senior 
Division , Nashik . 


Shri . J. W.Gaikwad , 
6th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


5 


Smt. P. V. Hingne , 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Shri. S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


6 


Smt. P. V. Hingne , 
10th Joint Civil Judge , Senior 
Division , Nashik . 


Shri. S. K. Dhekale , 
11th Joint Civil Judge , Senior Division , Nashik . 


SURYAKANT S. SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 21st June 2018 . 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४, शके १९ ४० 


Order 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDISTIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST / 3838 /2018.- Earned leave for six (6 ) 
days from 16th July 2018 to 21st July 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
15th July 2018 after office hours to 22nd July 
2018 before office hours is hereby granted to 
Smt. S. K. Dugaonkar, 4th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nahsik . 

Certified that Smt. S. K. Dugaonkar would 
have continued to officiate in the post of 4th 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nahsik if she had not 
proceeded on leave for the period from 16th July 
2018 to 21st July 2018 (Note 2 below Rule 39 
( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 
1981) . 

Charge during the absence of Smt. S. K. 
Dugaonkar, 4th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nahsik is 
kept with Shri. J. G. Pande, 5th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nahsik . 
Nashik , 27th June 2018 . 


No. EST/ 3690 /2018.- Earned leave for four (4 ) 
days from 19th June 2018 to 22nd June 2018 
suffixing holidays falling on 23rd June 2018 and 
24th June 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 18th June 2018 after 
office hours to 25th June 2018 before office 
hours is hereby granted to Smt. A. M. Shah , 

Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nahsik . 

Certified that Smt. A. M. Shah would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nahsik if she had not proceeded on 
leave for the period from 19th June 2018 to 22nd 
July 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981) . 

Charge during the absence of Smt. A. M. 
Shah , Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Nahsik is kept 
with Shri. V. P. Kedar, 2nd Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik . 


P. R. DESHMUKH , 

District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 20th June 2018 . 


Order 


BY PRICIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


No. B - 04 /E.B.03 / 39 /2018.- The undersigned is 
pleased to pass the following order with 
immediate effect : 


No. EST/ 3795 /2018.- Earned leave for three 
( 3 ) days from 27th June 2018 to 29th June 2018 
is hereby granted to Smt. S. N. Hurgat, Joint 
Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon . 

Certified that Smt. S. N. Hurgat would have 
continued to officiate in the post of Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Pimpalgaon if she had not 
proceeded on leave for the period from 27th 
June 2018 to 29th June 2018 (Note 2 below 
Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay ) 
Rules , 1981) . 

Charge during the absence of Smt. S. N. 
Hurgat, Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , Pimpalgaon is 
kept with Shri. V. C. Gawai, Civil Judge, Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon . 
Nashik , 25th June 2018 . 


Shri. S. R. Jagtap , District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , Ahmednagar is 
nominated as the Appellate Authority under the 
Right to Information Act, 2005 to deal with all 
appeals under the Act arising out of the orders 
passed by the Public Information Officer, i.e. The 
Registrar, District and Sessions Court, 
Ahmednagar. 

RAMESH R. DESHMUKH , 
Principal District and Sessions Judge , 

Ahmednagar. 
Ahmednagar, 3rd August 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १९ ४० 


४७ 


BY I/ C PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/5237 /2018.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


2 


Shri. G. P. Deshmukh , 

Earned leave for three (3 ) days from 7th August 
District Judge - 10 and 

2018 to 9th August 2018 with permission to leave 
Additional Sessions Judge , 

headquarter with effect from 6th August 2018 after 
Nashik . 

office hours to 10th August 2018 before office 

hours . 
Shri . B. S. Mahajan , 

Ex-post- facto sanction to the Commuted leave for 
District Judge - 2 and 

four (4 ) days from 30th July 2018 to 2nd August 
Additional Sessions Judge , 

2018 prefixing holidays falling on 28th July 2018 and 
Malegaon . 

29th July 2018 . 
3 Shri . S. B. Kale , 

Earned leave for three ( 3 ) days from 7th August 
2nd Joint Civil Judge , 

2018 to 9th August 2018 . 
Senior Division , Niphad . 
On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules, 1981 that above JudicialOfficers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not procedded on leave during the 
above period . 


( ID ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


2 


1 
1 


Shri . G. P. Deshmukh , 
District Judge - 10 and 
Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 

3 
Shri. S. T. Pandey, 
District Judge -8 and Additional Sessions Judge , 
Nashik on 7th August 2018 and with 
Shri.M. S. Bodhankar, 
District Judge - 9 and Additional Sessions Judge , 
Nashik from 8th August 2018 and 9th August 2018 . 


2 


Shri . B. S. Mahajan , 
District Judge - 2 and 
Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


Shri . S. M. Belkar, 
District Judge - 3 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon . 


3 


Shri. S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , 
Senior Division , Niphad . 


Shri. S. W. Ugale , 
3rd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


P. R. DESHMUKH , 
1/c Principal District and Sessions Judge, 

Nashik 


Nashik , 7th August 2018 . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर २९ ते डिसेंबर ५, २०१८ / अग्रहायण ८ - १४ , शके १ ९४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST/4882/ 2018.- The District Judge- 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 


2 


3 


Ex -post- facto sanction to the Commuted leave for 
two (2 ) days from 19th July 2018 and 20th July 
2018 . 


2 


Smt. A. M. Shah , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 
Smt. P. S. Apte , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 
Shri . V. S. Wagh , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Sinnar. 


3 


Ex-post-facto sanction to the Extension of Earned 
leave for one (1 ) days from 21st July 2018 is hereby 
granted in continuation of Earned leave from 18th 
July 2018 to 20th July 2018 previously granted . 
Earned leave for three (3 ) days from 25th July 2018 
to 27th July 2018 suffixing holidays falling on 28th 
July 2018 and 29th July 2018 with permission to 
leave headquarter with effect from 24th July 2018 
after office hours to 30th July 2018 before office 
hours . 


2 


1 

1 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective post. 

Certified under rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not procedded on leave during the 
above period . 

(10) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 

3 
Smt. A. M. Shah , 

Shri . V. P. Kedar, 
Joint Civil Judge , Junior Division and 2nd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Judicial Magistrate , First Class , Magistrate , First Class , Nashik . 
Nashik 
Smt. P. S. Apte , 

Smt. G. K. R. Tandon , 
7th Joint Civil Judge , Junior Division 

8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
and Judicial Magistrate , First Class , 

Magistrate , First Class , Nashik alongwith the 

additional charge of the Court of 10th Joint Civil 
Nashik . 

Judge , Junior Division and JudicialMagistrate , First 

Class , Nashik 
Shri. V. S.Wagh , 

Shri . D. S. Jadhav, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
Judicial Magistrate , First Class , First Class , Sinnar. 
Sinnar. 

P. R. DESHMUKH , 

District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Nashik , 23rd August 2018 . 

Nashik 


2 


3 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006. EDITOR : SHRI. SANJAY BABURAO WAICHAL . 


